“लेटस चेंज हा चित्रपट राज्यातील शाळांमधून 
दाखविण्यास परवानगी देण्याबाबत” 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१८/प्रशिक्षण 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २८ एप्रिल, २०२३ 


वाचा:- 9) शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१८/प्रशिक्षण दिनांक ११ एप्रिळ, २०२३ 
२) शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१८/प्रशिक्षण दिनांक १९ VAN, २०२३ 


शासन निर्णय :- 


श्री. समर्थ फिल्मस, नवी मुंबई "लेट्स चेंज" या मराठी चित्रपटास राज्यातील शाळांमधून दाखविण्यास 
दिनांक ११ एप्रिल,२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील शाळांमधील विद्यार्थी/विद्यार्थीनींना 
दाखविण्यास अटी व शर्तीच्या आधीन राहून शैक्षणिक वर्ष सन २०२३-२४ व २०२४-२५ या दोन वर्षापुरती 
परवानगी देण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णय कायम करण्यात येत आहे. 


२. या बाबत निर्गमित करण्यात आलेले दिनांक १९ एप्रिल, २०२३ चे शासन शुध्दीपत्रक रद्द करण्यात येत 
आहे. 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०४२८१३३७१६४६२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NEHA NANDKUMAR HUMRASKAR 
GOVERNMENT OF MAHARASHTR, SCHOOL 
AND SPORTS DEPARTMENT, 


NEHA NANDKUMAR 
HUMRASKAR 


(नेहा हुमरसकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत - 
१. मा. शिक्षण संचालक, (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. शिक्षण संचालक, (प्राथमिक) शिक्षण संचालनालय, पुणे 
३. संचालक, महाराष्ट्र राज्य शौक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (विद्या परीषद), ७०८, सदाशिव पेठ 
कुमठेकर मार्ग, पुणे ४११०३०. 
४. संचालक, राज्य शैक्षणिक तंत्रज्ञान संस्था (बालचित्रवाणी), पुणे 
५. विभागीय शिक्षण उप संचालक (मुंबई/पुणे/कोल्हापूर/नाशिक/ औरंगाबाद/ लातूर/अमरावती/ नागपूर 
६. सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) जिल्हा परिषद संचालनालयामार्फत) शिक्षण निरीक्षक, उत्तर 
/ दक्षिण / पश्चिम मुंबई 
७. श्री. समर्थ फिल्मस,ए एल १/२९६, जय किसान सो, सेक्टर १७, ऐरोली, नवी मुंबई.४०० ७०८. 
८. निवड नस्ती (प्रशिक्षण). 


